एकात्मिक व शाश्वत TAT धोरण २०२३-२८ 
अंतर्गत हातमाग विणकरांना केंद्र पुरस्कृत 
कच्चा माल पुरवठा योजनेतील (आरएमएसएस) 
धाग्यावर हातमाग विणकरांना अतिरीक्त 
अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. हातमाग-२०२३/प्र.क्र.९४/टेक्स-३ 
नविन प्रशासकीय भवन,१४ वा मजला 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :-१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण -२०२३/ प्र.क्र.८१/टेक्स-५ , 
दिनांक २/०६/२०२३. 
२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. शासन निर्णय क्र. हातमाग- 
२०२३/प्र.क्र.९४/टेक्स-३, दिनांक १०/११/२०२३. 
३. केंद्र पुरस्कृत कच्चा माल पुरवठा योजना (आरएमएसएस) २०२१-२२ ते २०२५-२६ च्या 
मार्गदर्शक सुचना 


शुध्दीपत्रक - 
संदर्भीय शासन निर्णय क्र. हातमाग-२०२२/प्र.क्र.९४/टेक्स-३, दिनांक १०/११/२०२३ च्या शासन 
निर्णयामध्ये नमुद 


मुद्दा क्र.१ मधील 


अनु. क्र १) केंद्रशासनाच्या कच्चा माल पुरवठा योजनेंतर्गत १५ टक्के अनुदान मिळणारा विणकर राज्य 
योजनेंतर्गत १५ टक्के अनुदान मिळण्यास पात्र असेळ या ऐवजी १) ) केंद्रशासनाच्या कच्चा माळ पुरवठा 
योजनेंतर्गत १५ टक्के अनुदान मिळणारा विणकर आणि केंद्रशासनाच्या कच्चा माल पुरवठा योजनेंतर्गत १५ 
टक्के अनुदान मिळणारे विणकर ज्या संस्थेचा सभासद आहे अशी संस्था / हातमाग उत्पादन करणारी 
संस्था/हातमाग विणकर उद्योजक हे राज्य योजनेंतर्गत १५ टक्के अनुदान मिळण्यास पात्र असेल असे 
वाचावे. 


अनु.क्र २) संबंधित विणकर महाराष्ट्र राज्याचा रहीवासी असावा या ऐवजी 
संबंधित विणकर महाराष्ट्र राज्याचा रहीवासी असावा आणि संबंधीत विणकर ज्या संस्थेचा सभासद 
आहे अशी संस्था/ हातमाग उत्पादन करणारी संस्था हे महाराष्ट्र राज्यातील असावे 
/हातमाग विणकर उद्योजक महाराष्ट्र राज्याचा रहीवासी असावा असे वाचावे. 


अनु.क्र.३) संबंधित विणकर हा विणकर व्यवसायात कार्यरत असे पर्यंत सदर योजनेंतर्गत मिळणा-या 
लाभास पात्र असेल या ऐवजी संबंधित विणकर आणि संबंधीत विणकर ज्या संस्थेचा सभासद आहे अशी 
संस्था/ हातमाग उत्पादन करणारी संस्था/हातमाग विणकर उद्योजक हे विणकर व्यवसायात कार्यरत असे 
पर्यंत सदर योजनेंतर्गत मिळणा-या लाभास पात्र असतील असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.९४/टेक्स-३ 


अनु.क्र.४ लाभार्थी विणकरास स्वत: विणकाम करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थतीत सुत घेवून 
दूस-यास विक्री / हस्तांतरण करता येणार नाही, असे आढळून आल्यास सदर योजनेसाठी अपात्र 
ठरविण्यांत येईल या ऐवजी ४) लाभार्थी विणकरास स्वत: आणि विणकर ज्या संस्थेचा सभासद आहे अशी 
संस्था/ हातमाग उत्पादन करणारी संस्था/हातमाग विणकर उद्योजक यांना स्वत: विणकाम करणे 
बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थतीत सुत घेवून दूस-यास विक्री / हस्तांतरण करता येणार नाही, 
असे आढळून आल्यास सदर योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यांत येईल असे वाचावे. 


मुद्दा क्रमांक २. योजनेचे निकष मधील 


अनु क्र. 3) सदर योजनेंतर्गत लाभ घेणा-या विणकराची वस््रोद्योग विभागामार्फत वेळोवेळी तपासणी 
करण्यांत येईल व योजनेंतर्गत गैरकायदेशीरपणे फायदा घेत असल्याचे आढळून आल्यास देण्यात 
आलेले अनुदान वसूल करण्यांत येईल व कायदेशीर कार्यवाही करण्यांत येईल. या ऐवजी ३) सदर 
योजनेंतर्गत लाभ घेणा-या विणकराची आणि विणकर ज्या संस्थेचा PARAS आहे अशी संस्था/ हातमाग 
उत्पादन करणारी संस्था/हातमाग विणकर उद्योजक यांची वस्त्रोद्योग विभागामार्फत वेळोवेळी तपासणी 
करण्यात येईल व योजनेंतर्गत गैरकायदेशीरपणे फायदा घेत असल्याचे आढळून आल्यास देण्यात 
आलेले अनुदान वसूल करण्यांत येईल व कायदेशीर कार्यवाही करण्यांत येईल असे वाचावे. 


२) सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२२१६४९३१७४०२ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=189da489d797e1e6a67b7d97496ef706839 16299eab5 1¢867c5: 
13147d142a80, postalCode=400032, st=Mahi hy 


KOCHAREKAR ste च यची 
(श्रद्धा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
४. मा.मंत्री(सर्वी महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ uray, Aas. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 
७. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११. संचाळक(रेशीम),रेशीम संचालनालय,नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः हातमाग-२०२३/प्र.क्र.९४/टेक्स-३ 


१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१५. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१६. प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद/सोलापूर. 
१७. निवड नस्ती ( टेक्स-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


